RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १६ ] 


गुरुवार , मार्च १० , २०२२ / फाल्गुन १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


+ 


7 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय रायगड - अलिबाग , यांजकडून 

वाहतूक बंदी अधिसूचना 
क्रमांक गृह / एमएजी -१ / वा.बंद / आंबेत पुल / १३५ ९ २ / २०२२ . ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांनी 
उपोद्घातातील अ.क्र . ३ कडील पत्रान्वये “ म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रामा . १०१ ) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत पुल 
हा एकूण ३७६ मी . लांबीचा मोठा पूल आहे . हा पूल जवळजवळ ४३ वर्ष जूना असून , पुलाचा पाया कमकुवत झाल्याने अधीक्षक अभियंता , 
संकल्पचित्र मंडळ ( पूल ) यांनी सूचविल्याप्रमाणे पुलाच्या पायाच्या दुरुस्तीसाठी या कार्यालयाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे . सदर 
पुलाचा पिअरचा पाया हा well Foundation चा आहे . सदर पुलाच्या पिअरच्या पायाची पाण्याखालील पाहणी ( Under water obsevation ) दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे . सदर पाहणी थ्री डी सोनार सर्वे व Visiual inspection by Robot मार्फत करण्यात आली 
आहे . दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पिअर क्र . ५ च्या पायाचे ( well foundation ) निरक्षण केले असता , पूर्व दिशेला प्रवाहाच्या अपस्ट्रिम बाजूला 
Well Cap च्या १८ मीटर खाली Crack आढळून आलेली आहे . तसेच त्याच बाजूस Well Cap पासून ४.५० मीटर खाली Cavity आढळून आलेली 
आहे . सदरची बाब या विभागाच्या मुख्य अभियंता , कोकण सा.बां . प्रादेशिक विभाग व अधीक्षक अभियंता रायगड ( सा.बां . ) , मंडळ याच्या निर्दशनास 
आणली आहे तसेच अधीक्षक अभियंता , संकल्प चित्र मंडळ यांचे सोबतही याविषयी चर्चा करून , सद्यःस्थितीत पूलावरून वाहतूक सुरु ठेवणे 
धोकादायक आहे असे सर्वाचे मत आहे . आंबेत पूलावरून सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करणेबाबत यापूर्वी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिसूचना 
काढण्यात आलेली आहे . तरी सदर सर्व प्रकारची वाहतूक पुढे किमान दोन महिने बंद ठेवणेचे आदेश निर्गमित व्हावेत , ” अशी विनंती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यापूर्वी कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांनी म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रामा . १०१ ) सावित्री 
खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत पुल हा सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांनी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये , ( १ ) मंडणगड व दापोली येथून मुंबई पुणेकडे जाणाऱ्या 
प्रवाशांसाठी म्हाप्रळ महाड रस्ता व दापोली लाटवण करंजाडी महाड ( २ ) मुंबई व पुणे येथून मंडणगड व दापोलीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी महाड 
म्हाप्रळ मंडणगड व महाड करजाडी लाटवण दापोली या पर्यायी मार्गाने मार्गस्थ करता येणार , असे अभिप्राय दिलेले आहेत व त्यानुसार सदर पुल सर्व 
प्रकारच्या वाहतुकीस बंद करण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांनी उपरोक्त प्रमाणे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त पुलाच्या 
दुरुस्तीच्या कामाकरिता म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रामा . १०१ ) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत पुल 

सर्व प्रकारच्या 
वाहतुकीस पुढील दोन महाकरिता बंद करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


, 


+ 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १० , २०२२ / फाल्गुन १ ९ , शके १ ९ ४३ 
त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी रायगड उपोद्घातातील अ.क्र . १ व २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून दोन महाकरिता म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रामा . १०१ ) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत 
पुल हा सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद करणेबाबतचे आदेश जारी करीत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


